RNINo . MAHBIL/ 2009/ 35526 


AMA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग 


चार - क 


वर्ष १, अंक १७] 


[ पृष्ठ १ 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०१५ / श्रावण १-७, शके १ ९३७ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


अ.क्र . 


निर्वाचन अधिकारी तथा निबंधक , महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद, मुंबई 

अधिसूचना 
दंतवैद्य अधिनियम , १९ ४८ . 

क्रमांक शा.म.मु./ निउ / २६/ २०१५-२०१६.- मुंबई दंतवैद्य नियम, १९ ५१ च्या नियम ८ , उप -नियम ८ अन्वये तथा दंतवैद्य अधिनियम , 
१९ ४८ च्या कलम २१, उप - कलम ( क ) व ( ख ) अन्वये निवडणुकीद्वारे पदे भरण्यासाठीनिर्वाचन अधिकारी शासकीय राजपत्रात अधिकृतरित्या 
सूचित झालेल्या उमेदवारांची नावे व पत्ता अधिसूचित करणेबाबत नियमात तरतूद आहे. 

अधिकृतरित्या सूचित झालेल्या उमेदवारांची नावे व पत्ता 
( १ ) 

( २ ) 
भस्मे , राजेंद्रकुमार वसंतराव 

२४ ९ / ७९ , जनक , १/१०१ , नागला पार्क , कोल्हापूर ४१६ ००३. 
गायकवाड , राजेश प्रभाकर 

विजयराज निवास, पो . शेनोली, तालुका कराड, जिल्हा सातारा ४१५ ११० . 
काळे , नरेंद्र हिरालाल 

ओम शांती कॉलनी, संत अॅन्थोनी इंग्रजी शाळेच्या पाठीमागे , अंबेजोगाई, 

जिल्हा बीड ४३१ ५१७ . 
कुळकर्णी, अभय सुरेश 

अथर्व, रामा बिग सिनेमाच्या समोर , लातूर ४१३ ५१२ . 
पोळ , दिलीप गणपत 

जेएन / ४ / १६ / ४, तळमजला, लक्षद्विप रुग्णालयासमोर , सेक्टर ९ , वाशी, 

नवी मुंबई ४०० ७०३ . 
रणपिसे , सुदर्शन गोविंद 

३०३, भूमि टॉवर , प्लॉट नं . २८, सेक्टर -४, खारघर, नवी मुंबई ४१० २१०. 
शिंदे, बजरंग बाळकृष्ण 

शिंदे डेन्टल क्लिनिक , कॉमर्स पॉईंट , पहिला मजला, तहसीलदार कार्यालयाशेजारी , 
कराड , जिल्हा सातारा ४१५ ११० . 


१ 


२ 


४ 


- 


६ 


७ 


. 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१५ . 


सौ . शिल्पा किरण परब , 
निर्वाचन अधिकारी तथा निबंधक , 
महाराष्ट्र राज्य दंत परिषद , मुंबई . 


भाग चार - क 


१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


